दि.२६ मे, २०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - आविमं २०१५/प्र.क्र.१६२/का.३ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 


आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.आविमं-२०२०/प्र.क्र.३९/का.3, दि.२६.०५.२०२०. 


प्रस्तावना :- 
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम २००६ व 


नियम, २००८ सुधारणा नियम, २०१२ च्या अनुषंगाने दि.३.०७.२०२० रोजी मा.राज्यपाल महोदयांच्या 


अध्यक्षतेखाळी राजभवन मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत अनुसूचित 


क्षेत्रातील तेंदू संकलन व त्याच्या व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत ग्रामसभांना खेळते भागभांडवल 


उपलब्ध करुन देण्याच्या शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग/कार्या-३, दि.२६.०५.२०२० मुळे 


अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी(वनहक्कमान्यता) अधिनियम २००६ व नियम, २००८ 


सुधारणा नियम, २०१२ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होते अथवा कसे याबाबत अभ्यास करण्यासाठी 


समिती गठीत करण्याचे निदेश मा.राज्यपाल यांनी दिलेले आहेत. 


शासन निर्णय :- 


दि.०३ जुले, २०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये मा.राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार 


दि.२६ मे, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत 


करण्यात येत आहे. 
१. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. अध्यक्ष 
२. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक प्रकल्प कार्यालय, धारणी. सदस्य 
३. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक प्रकल्प कार्यालय, जव्हार. सदस्य 
४. उप सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय. सदस्य 


५. सह संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः आविमं २०१५/प्र.क्र.१६२/का.३ 


उपरोक्त समितीने दि.२६.०५.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थापन केलेल्या समितीच्या 


माध्यमातून ग्रामपंचायतीमार्फत ग्रामसभांना खेळते भांडवल उपलब्ध करुन देण्याच्या तरतुदीमुळे 


अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कमान्यता) अधिनियम २००६ व नियम, २००८ 


सुधारणा नियम, २०१२ मधील तरतुदींचे उलंघन होते अथवा कसे याबाबतचा आपला अहवाल १५ 


दिवसांत शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९२११७१२०१६०२४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Laxmikant 
Gopalrao Dhoke 


(ल. गो. ढोके ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव. 

४. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. उप सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय. 

७. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक प्रकल्प कार्यालय, धारणी. 

८. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक प्रकल्प कार्यालय, जव्हार. 

९. सह संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१०.निवडनस्ती, कार्यासन क्र.३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKKKKKKEKKEKKEKRKEKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


